शासन शुध्दीपत्रक -राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मूलभूत/ पायाभूत सुविधा 
या योजनेंतर्गत मंजूर विकासकामात बदल 
करणेबाबत - सन २०१६-१७ 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : ग्राक्षेवि - २०१६/प्र.क्र.९४ (भाग-१)/का.९ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- १५ मार्च , २०१८. 


वाचा :- १. शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग, ग्राक्षेवि- २०१६/प्र.क्र.९४/का.९, 
दि. २० जुले २०१६. 
२.. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. संकीर्ण १०.१७ /प्र.क्र. ६४/ अर्थोपाय , 
दि.२१ सप्टेंबर,२०१७. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भ क्रमांक १ च्या शासन निर्णयासोबत असलेल्या परिशिष्ट “अ” मधील अ. क्र. ८८ 
येथील जि.वाशिम, ता.रिसोड, चिचाबांभर ग्रामपंचायतीला कब्रस्थानकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर पुल या 
विकास कामाला दिलेली मंजूरी रद्द करण्यात येत आहे. त्या ऐवजी खालील प्रमाणे ग्रामपंचायत तसेच 
कामात बदल करण्यात येत आहे. सदर काम पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 


अ.क्र. जिल्हा | तालुका । ग्रामपंचायतीचे कामाचे नांव मंजूर 
नाव निधी 

(रू. लक्ष) 

८८ | वाशिम रिसोड मौजे चिंचाबाभर शादीखाना बांधकाम करणे ७.०० 


संदर्भ क्र. २ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनेच्या अनुषंगाने उपरोक्‍त 
काम दि. ३१ मार्च २०१८ पूर्वी पूर्ण करणे उप मुख्यकार्यकारी अधिकारी (पंचायत) जि.प.वाशिम व 
जिल्हाधिकारी, वाशिम यांना बंधनकारक राहील. 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७//.शीक्षीचा95॥0[॥08.90०/ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३१५१७००२४३५१४ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


०७.३. > CL CUA शहरी, ||| Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 
| Nn e S h iment Of Mahi hi Minorities 
e IC hi 
5. = b099Fd0576208F4: 1310d2e7860201ab5363a2133e 
॥26९ र्ता, 
2.5.4.45=032100CD9D66225CED8BAE27E0E1249D39EC14A54419 
O Nn a Va Nn e DOA13504B49333B23F92B58199, cn=Dinesh 
Di 2018.03.15 17:02:21 +05'30' 
(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः TAA - २०१६/प्र.क्र.९४ (भाग-१)/का.९ 


३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

४. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

५. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 

६. महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा) , मुंबई / नागपूर, 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

९. संबंधित जिल्हाधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 
१०.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 
११.मा.मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
१२.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), 
१३.निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


